RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg .No.MH / 

MR /South - 322 /2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ८४ ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर २७, २०१४ / अग्रहायण ६, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ 


~ 


. 


१ . 


. 


अधिसूचना 
सामाजिक , आर्थिक व जात जनगणना, २०११ . 

क्रमांक संकीर्ण. २०१४ /प्र. क्र . २२७/ नवि - ३३. - ग्रामविकास मंत्रालय, भारत सरकारचे पत्र क्रमांक क्यू / १६०१५ / ०४ / २०११-एआय 
( आरडी), दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१२ अन्वये केलेल्या शिफारशीप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्याच्या मा . राज्यपालांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी 
सामाजिक , आर्थिक व जात जनगणना, २०११ ( SECC - २०११) मधील दावे व आक्षेप दाखल करण्यासाठी/ स्वीकारण्यासाठी व निकालात 
काढण्यासाठी सुधारित कालमर्यादा मान्य केली आहे. उक्त दावे व आक्षेप आणि कालमर्यादा यांच्याशी संबंधित असलेले विविध महत्त्वाचेटप्पे / 
कार्यक्रम खाली दिलेले आहेत : 

प्रारूप यादीची प्रसिद्धी ( डी -१).- भारत सरकारच्या, ग्रामविकास मंत्रालयाच्या संसूचना ( कम्युनिकेशन ) -क्यू / १६०१५ /०४ / 
२०११- एआय. ( आरडी ), दिनांक १७ मे २०१२ अन्वये प्रस्तुत केलेल्या अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार कुटुंबाचा ( जातीखेरीज) सामाजिक , आर्थिक 
तपशील अंतर्भूत असणारी प्रारूप यादी, डे वन किंवा डी -१ म्हणून गणना केलेल्या विशिष्ट तारखेस प्रसिद्ध करावयाची आहे. 

त्या रोजी किंवा त्यापूर्वी सर्वसाधारण सभा घेणे ( डी -१० ).- अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार , प्रारूप यादी प्रसिद्ध केलेल्या 
तारखेपासून १० दिवसांच्या आत सार्वजनिक छाननीसाठी सर्वसाधारण सभेची बैठक बोलाविण्यात येईल. उदा . जर प्रारूप यादी १६ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर २६ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत सर्वसाधारण सभा घ्यावयाची आहे . 

३. पदनिर्दिष्ट गटस्तरीय अधिकाऱ्याद्वारे विहित नमुन्यातील दावे व आक्षेप स्वीकारणे ( डी -१ व डी -३० मधील कोणत्याही 
तारखेस ).- अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार , प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून २१ दिवसांपर्यंत, दावे व आक्षेप सादर करता येतील व 
स्वीकारता येतील . उदा . जर प्रारूप यादी १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , ६ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत संबंधित शहराच्या 
वार्डासाठी / प्रभागासाठी पदनिर्दिष्ट केलेल्या दावे व आक्षेप स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्याद्वारे दावे व आक्षेप स्वीकारता येतील. 

सुधारित कमाल कालमर्यादेनुसार आता प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवस इतकी असेल, जर प्रारूप यादी १६ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , १५ सप्टेंबर २०१४ पेक्षा नंतरच्या नसेल अशा कोणत्याही दिवसापर्यंत दावे व आक्षेप स्वीकारता 


२ . 


येतील. 


( १ ) 


भाग चार - अ - २४३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २७, २०१४ / अग्रहायण ६, शके १९ ३६ 


५ . 


४. दावे व आक्षेप निकालात काढण्याची अखेरची तारीख ( डी -५२ पर्यंत ).- अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार , दावे व आक्षेप 
मिळाल्यापासून ७ पेक्षा अधिक नसेल अशा दिवसांत दावे व आक्षेप निकालात काढले पाहिजे आणि दावे व आक्षेप दाखल करण्याच्या 
अखेरच्या, एक आठवड्याच्या आत , दावे व आक्षेप निकालात काढण्याचे काम पूर्ण केले पाहिजे ( म्हणजेच ज्या तारखेपासून दावे दाखल 
करण्यास परवानगी आहे ( डी -१) त्या तारखेपासून २८ व्या दिवसाच्या आत ) उदा. १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी दाखल केलेले दावे व आक्षेप 
निकालात काढण्याची प्रक्रिया, २३ ऑगस्ट २०१४ रोजी पूर्ण केली पाहिजेत आणि ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी (दावे, आक्षेप दाखल करण्याच्या 
अखेरच्या तारखेस ) दाखल केलेले दावे व आक्षेप १३ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण केलेले पाहिजे. 

सुधारित कमाल कालमर्यादा आता ५२ दिवस इतकी आहे . म्हणजेच दाखल केलेले दावे व आक्षेप प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्यापासून 
५२ दिवसांच्या आत, म्हणजेच उदा. ७ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत निकालात काढले पाहिजे . 

अंतिम यादीची प्रसिद्धी ( डी -५२ व डी -६० नंतर कोणत्याही दिवशी).- अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार , प्रारूप यादी प्रसिद्ध 
केल्याच्या तारखेपासून ३१ व्या दिवशी अंतिम यादी प्रसिद्ध करावयाची आहे . उदा. जर प्रारूप यादी, १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली 
असेल तर , अंतिम यादी, १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करावयाची आहे. 

अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी सुधारित कमाल कालमर्यादा आता, प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून ६० दिवस इतकी असेल. 
उदा. जर प्रारूप यादी, १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , अंतिम यादी १५ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत प्रसिद्ध करावयाची आहे . 

या प्रयोजनसाठी पदनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्हास्तरावरील प्राधिकाऱ्याद्वारे अपील अर्ज स्वीकारणे ( डी -६५ किंवा त्या 
पूर्वी).- अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार, प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३५ दिवसांपर्यंत , अपील अर्ज दाखल करता येतील / स्वीकारता 
येतील. उदा. जर प्रारूप यादी १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , २० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत अपील अर्ज दाखल करता येतील / 
स्वीकारता येतील . 

अपील अर्ज दाखल करण्यासाठी/ स्वीकारण्यासाठी सुधारित कमाल कालमर्यादा आता प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून ६५ 
दिवसांपर्यंत असेल. उदा. जर प्रारूप यादी १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , २० ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत अपील अर्ज दाखल 
करता येतील / स्वीकारता येतील . 

अपील निकालात काढण्याची अखेरची तारीख ( डी -८० ).- अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार , अपीलांची सुनावणी करण्यासाठी 
व त्यावर निर्णय देण्यासाठी कालमर्यादा, अपील अर्ज स्वीकारल्यानंतर ७ दिवस इतकी द्यावयाची आहे. उदा . जर अपील अर्ज, १ सप्टेंबर 
२०१४ रोजी स्वीकारला असेल तर , ७ सप्टेंबर २०१४ रोजी त्याची सुनावणी घ्यावयाची आहे व त्यावरील निर्णय कळवावयाचा आहे. प्रारूप 
यादी प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ४२ व्या दिवसांपर्यंत अपील अर्जाची सुनावणी करता येईल व त्यावरील निर्णय कळविता येईल. उदा. जर 
प्रारूप यादी १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , २७ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत अपील अर्जाची सुनावणी करता येईल व त्यावरील 
निर्णय कळविता येईल . 


६ . 


७ . 


सुधारित कमाल कालमर्यादा आता, प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून ८० व्या दिवसांपर्यंत असेल . उदा. जर प्रारूप यादी १६ 
ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , ४ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत अपील अर्जाची सुनावणी करता येईल व त्यावरील निर्णय कळविता 
येईल. तथापि , याची देखील नोंद घेण्यात यावी की , जरी अपीलातील निर्णय , अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी झाला असला तरीदेखील तो त्यात 
समाविष्ट करण्यात येणार नाही परंतु अंतिम यादीच्या पूरकपत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. 

अंतिम यादीचे पूरकपत्र प्रसिद्ध करणे ( डी -८२).- अनुदेश नियमपुस्तिकेनुसार , अंतिम यादीच्या पूरकपत्राची प्रसिद्धी अंतिम 
यादी प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत करावयाची आहे. उदा. जर अंतिम यादी, १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल 
तर , अंतिम यादीचे पूरकपत्र ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

पूरकपत्र प्रसिद्धीसाठी सुधारित कमाल कालमर्यादा आता, अंतिम यादी प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून २२ दिवस इतकी असेल . उदा. जर 
अंतिम यादी १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध झाली असेल तर , अंतिम यादीचे पूरकपत्र , ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सीमा ढमढेरे , 
शासनाच्या सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २७, २०१४ / अग्रहायण ६, शके १ ९३६ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 27th November 2014 


NOTIFICATION 


Socio -ECONOMIC AND CASTE CENSUS, 2011. 


No.Misc.2014 /CR . 227 /UD - 33.— As recommended in the Letter No. Q /16015 /04 /2011-AI (RD ), 
dated 30th November 2012 of Ministry of Rural Development , Government of India , the Hon . 
Governor of Maharashtra is pleased to approve the revised time lines for filing/receiving and 
disposing claims and objections during the Socio -Economic and Caste Census , 2011 ( SECC - 2011) 
for the District / State , Maharashtra . The various milestones / activities associated with the said 
claims and objections and the time lines are given below : 


1. Draft List Publication (D - 1).— As per the Instruction Manual Circulated vide 
communication Q / 16015 / 04 / 2011- AI (RD ) , dated 17th May 2012 of Ministry of Rural 
Development, Government of India , draft list containing Socio-Economic details of households 
( except caste ) is to be published on a particular date , reckoned as Day One or D - 1. 


2. Holding of General Body Meeting on or before (D - 10).- As per Instruction Manual, 
within 10 days of draft list being published a General Body Meeting will be called for public 
scrutiny. For example , if the draft list is published on 16th August 2014 the General Body 
Meeting will have to be held by 26th August 2014 . 


3. Receipt of claims and objections applications in prescribed forms by designated Block 
Level Officer (any date between D - 1 and D - 30 ).— As per Instruction Manual, the submission 
and receipt of claims and objections could be done upto 21 days from the date of draft list 
publication . For example , if the draft list is published on 16th August 2014 claims and objections 
could be received by the claims and objection Officer designated for the respective ward / 
prabhag of the town upto 6th September 2014 . 


The suggested maximum time limit will now be 30 days from the date of draft list 
publication . For example , if the draft list is published on 16th August 2014 the claims and 
objections can be received upto any day not later than 15th September 2014 . 


4. Last date for disposal of Claims and Objections (upto D -52 ).— As per Instruction 
Manual, the disposal of claims and objections should not exceed 7 days of receiving claims 
and objections and must be completed within one week of closing date of filing claims and 
objections, i.e. 28th days from when the filing is permitted ( i.e. D - 1 ). For example , the process 
of disposal of claims and objections filed on 16th August 2014 should be completed by 23rd 
August 2014 and those filed on 6th September 2014 ( the last date of filing claims and objections) 
by 13th September 2014 . 


The suggested maximum time limit will now be 52 days i.e. claims and objections filed 
should be disposed of within 52 days from the publication of the draft list i.e. for example be 
7th October 2014 . 


5. Final list publication (on any date after D -52 and D -60 ).— As per Instruction Manual, 
the final list is to be published on the 31st day of the publication of the draft list . For example , 
if the draft list is published on 16th August 2014 the final list will have to be published on 
16th September 2014 . 


The suggested maximum time limit for publication of the final list will now be 60 days 
from the publication of the draft list. For example, if the draft list is published on 16th August 
2014 the final list will have to be published by 15th October 2014 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर २७, २०१४ / अग्रहायण ६, शके १ ९ ३६ 


6. Receipt of Apeal Petitions by authority at District level designated for the purpose (on 
or before D -65 ).— As per Instruction Manual, filing / receiving of appeal petitions can be done 
upto the 35th day from the date of draft list publication . For example , if the draft list is 
published on 16th August 2014 filing / receiving of appeal petitions could be done upto 20th 
September 2014 . 


The suggested maximum time limit for filing / receiving of appeal petitions will now be 
upto the 65 days of the publication of the draft list. For example, if the draft list is published 
on 16th August 2014 filing /receiving of appeal petitions could be done upto 20th October 
2014 . 


7. Last date for disposal of Appeal (D - 80 ).— As per Instruction Manual, the time limit 
for hearing of appeals and decisions thereupon will have to be given within 7 days after 
receiving the appeal petition . For example , if an appeal petition is received on 1st September 
2014 the same will have to be heard and decision thereupon communicated on 7th September 
2014. The appeal petitions could be heard and decision communicated thereupon from the 
42nd day date of draft list publication . For example , if the draft list is published on 16th 
August 2014 appeal petitions could be heard and decision communicated thereupon upto 
27th September 2014 . 


The suggested maximum time limit for will now be upto 80th day of the publication of 
draft list . For example, if the draft list is published on 16th August 2014 the appeal petitions 
could be heard and decision communicated thereupon upto 4th November 2014. It may, 
however , be noted also that the decision in appeal even if made before the publication of 
Final List will not be incorporated there but shall be incorporated in the Addendum to the 
Final List . 


8. Publication of Addendum to Final List (D - 82 ).— As per Instruction Manual, the 
publication of the Addendum to the Final List to be done within 15 days from the date of 
publication of Final List. For example, if the Final List is published on 15th September 2014 
the Addendum to the Final List will be published on 30th September 2014 . 


The suggested maximum time limit for publication will now be 22 days from the date of 
publication of the Final List. For example , if the Final List is published on 15th September 
2014 the Addendum to the Final List will be published on 7th October 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SEEMA DHAMDHERE , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


